सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ३१ , किंमत : रुपये ३०.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक ३८ ] 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


पृष्ठे 


अनुक्रमणिका 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ४७ . 


नाही . 


१-३१ 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 


( १ ) 


पृष्ठे 

१-३० 


क्रमांक भुसंपादन - अ . का . कावी -६५ ९ - २०२२ 

क्रमांक संकीर्ण -२०२० / प्र.क्र .६७ / अ - १ - ज्या अर्थी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१८ चा ३७ ) त्यात यापुढे ज्याचा निर्देश ' उक्त अधिनियम ' असा केला आहे ) महाराष्ट्र राज्यात लागू असतांना , त्यांच्या 
कलम १० क मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की , राज्य शासनास लोकहितार्थ , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , उक्त कलम १० क मध्ये नमुद 
केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीन च्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देता येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त कलम १० क च्या खंड ( च ) खाली येणा - या यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये नमुद केलेल्या प्रकल्पाकरीता ( यात 
यापुढे याचा निर्देश ' उक्त प्रकल्प ' असा केला आहे ) यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये नमुद केलेल्या जमिनीची राज्य शासनाला , आवश्यकता 
भासेल किंवा आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . 

ना . - एक- १ ( १६८८ ) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन 
६ , 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने उक्त प्रकल्पाकरीता आवश्यक असलेल्या प्रस्तावित संपादीत करावयाच्या किमान जमिनीसाठी उक्त 
जमिनींची व्याप्ती सुनिश्चित केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाला उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीनच्या तरतुदी कलम १० क खालील प्रकल्पाला लागू 
करण्यापासून लोकहितार्थ सूट देणे इष्ट आहे असे वाटते . 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १० क द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत , त्यास समर्थन करणा - या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला 
लोकहितार्थ सूट देत आहे . 


( १ ) 


भूसंपादन मामला क्रमांक ४२ - अ - ६५-२०१८-१९ , मौजा झिलमिली , तहसील गोंदिया , जिल्हा गोंदिया . 

अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


१ 


२ 


♡ 
20 


3 


४ 


५ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१५ 


१६ 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 


१०८/१ 

११३/१ 

१४५/२ 

१४८/२ 

१४८/३ 

१५८/१ 

१७१ 

३०८/१ 

३० ९ / २ 

३१२/२ 

३६२/२ 

४०२ 

४४३/२ 

४४३/३ 

४४३/४ 

४४४ 

४६२/१ 

४६४ 

४६७ 

४६८/१ 

४६८/२ 

४७ ९ / २ 

४७३/१ 

४७४/२ 

४७४/३ 

४७५/१ 


आवश्यक जमिनीचे 

अंदाजित क्षेत्र 

( ३ ) 


द 


शके १ ९ ४४ 


आर 


० १० 

० ०४ 

० २० 

० २१ 

० ३६ 

० १ ९ 

००१ 

०१८ 


० ०३ 


० ०२ 

० २४ 

० २४ 

० २४ 

० ०५ 

० १६ 

० १२ 

० ४६ 

० ४४ 

० ०६ 

० ०२ 

० २० 

० १ ९ 

० २० 

० ४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक – चालू 

( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव / संपादन संस्था 

प्रकल्पाचे वर्णन 


( १ ) 


२७ 

२८ 

२ ९ 

30 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 


गोंदिया : 

दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ . 


४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 


एकूण 


: 


जमीन संपादन करणा - या अभिकरणाचा तपशील : 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 

रोजगार , पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा 

याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


४७६/१ 

४८७/१ 

४ ९ ० / १ 

४ ९ २ 

४ ९ ३ 

५१ ९ / ३ 

५१ ९ / ४ ब १ 

५१ ९ / ७ 

५२ ९ 

५३७/१ 

५३७/२ 

५३८/१ 

५३ ९ / १ 

५४०/१ 

५४१/१ 

५४१/२ 

५४१/३ 

५५३/१ 


: 


४४ 


हे . आर 

० २ ९ 

०१८ 


O 


० १३ 

० ०६ 

० ४० 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

बिरसी विमानतळ , गोंदिया 


० १५ 

० ३० 

० ०६ 

० २० 

० ३७ 

० ३३ 

० १६ 

० ३० 

० ३५ 

० ०४ 

००४ 

० २० 


८०६ 


३ 


भारतीय विमानपतन प्राधिकरण , बिरसी विमानतळ , गोंदिया यांना बिरसी विमानतळाच्या 
विस्तारीकरणाकरीता मौजा झिलमिली , ता . जिल्हा गोंदिया येथिल खाजगी जमिनीचे 
संपादन ता . गोंदिया , जि . गोंदिया , 

भारतीय विमानपतन प्राधिकरण , बिरसी विमानतळ , गोंदिया . 

लाभक्षेत्रात रोड - रस्ते सुविधा उपलब्ध करुन लाभक्षेत्रातील येण्या जाण्याची सुविधा 
उपलब्ध करून लोकांच्या समस्या सोडविणे , आणि या द्वारे सामाजिक कल्याण लोकहितार्थ 
साधणे . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंदिया यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


पर्वणी पाटील , 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 

अधिकारी , गोंदिया . 


४ 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ४८ . 


जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , यांजकडून 

वाचा .– ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण - २०१८ - प्र.क्र .१३ - मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२० 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९- प्र.क्र .१३६ - परा - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर .४२३२ - स - ४ - ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

संदर्भ . – उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , मौदा यांचे कडील पत्र क्र . - मौजा सावरगांव - परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ - मौदा , दिनांक ३ ऑगस्ट , २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ड्रोन सर्व्हे - अधिसूचना - मौजा सावरगांव -आ.क्र . ६ ९०६-८३१३-२०२२ 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा सावरगांव , ता . मौदा , जि . नागपूर या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , मौदा यांचे अधिनस्त सजा मौदा मध्ये मौजा सावरगांव हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल 
करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतवारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


रक्कम 

मा . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २४ ऑगस्ट २०२२ पासून होणेची आहे . उक्त गावची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन - ३ - सनद फी आकारणी - प्र.क्र .१३८ - २० , दिनांक 
१२ नोव्हेंबर २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 

दिनांक २४ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ४ ९ . 

वाचा .– ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण -२०१८ - प्र . क्र . १३- मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२० . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र.२६- वित्त - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९- प्र.क्र .१३६ - परा - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर .४२३२ - स - ४ - ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


संदर्भ . - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , मौदा यांचे कडील पत्र क्र . -मौजा सिंगोरी - परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ - मौदा , दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ . 

J 

अधिसूचना 

क्रमांक ड्रोन सर्व्हे- अधिसूचना - मौजा सिंगोरी - आ.क्र . ७६७४-८६९०-२०२२ – 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा सिंगोरी , ता . मौदा , जि . नागपूर या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 

} 

झाल्यामुळे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , मौदा यांचे अधिनस्त सजा मौदा मध्ये मौजा सिंगोरी हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल 
करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतवारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . उक्त गावची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन - ३ - सनद फी आकारणी - प्र.क्र.१३८-२० , दिनांक 
१२ नोव्हेंबर २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ५० . 

वाचा .– ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण - २०१८ - प्र . क्र . १३- मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२० . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त -४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र– २०१ ९ - प्र.क्र .१३६ - परा - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर .४२३२ - स - ४ - ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

संदर्भ . – उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , मौदा यांचे कडील पत्र क्र . - मौजा चेहडी - परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२- मौदा , दिनांक २ ९ ऑगस्ट , 
२०२२ . 

अधिसूचना 


क्रमांक ड्रोन सर्व्हे अधिसूचना - मौजा चेहडी - आ.क्र.७६७३-८६९१-२०२२ 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा चेहडी , ता . मौदा , जि . नागपूर या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , मौदा यांचे अधिनस्त सजा मौदा मध्ये मौजा चेहडी हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल 
करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतवारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . उक्त गावची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन- ३ - सनद फी आकारणी - प्र.क्र.१३८-२० , दिनांक 
१२ नोव्हेंबर २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ९ ५१ . 

} 


अधिसूचना 

वाचा .– ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण - २०१८ - प्र.क्र .१३ - मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२० 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त- ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९- प्र.क्र .१३६ - परा - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर .४२३२ - स - ४ - ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


संदर्भ . – उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , मौदा यांचे कडील पत्र क्र . - मौजा दुधाळा - परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ - मौदा , दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ , 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ड्रोन सर्व्हे- अधिसूचना - मौजा दुधाळा- आ.क्र . ७६७६-८६९२-२०२२ 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा दुधाळा , ता . मौदा , जि . नागपूर या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , मौदा यांचे अधिनस्त सजा मौदा मध्ये मौजा दुधाळा हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल 
करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतवारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


} 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . उक्त गावची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन- ३ - सनद फी आकारणी - प्र.क्र.१३८-२० , दिनांक 
१२ नोव्हेंबर २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


नागपूर : 

दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ . 

ना . - एक -२ ( १६८८ ) . 


जी . बी . डाबेराव , 
जिल्हा अधीक्षक , 

भूमि अभिलेख , नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ५२ . 

कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 

महाराष्ट्र राज्य सिंचन व्यवस्थापन कायदा २००५ - 

अधिसूचना -३ 


६ 


क्रमांक २५१२ - तांशा - पावासं हस्तांतरण -२०२२ . 

ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाने असे निश्चित केले की , महाराष्ट्र राज्य 
सिंचन व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम ५,६,७ आणि नियम ३ 
नुसार पाणी वापर संस्थांना गुरुत्वाकर्षणाने वाहणा - या पाण्याच्या निम्न 
वर्धा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राच्या क्षेत्रफळाची निश्चिती पाणी वापर संस्थेनिहाय 
करून देण्यासाठी मी , र . प . व - हाडे , कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा 
कालवे विभाग , वर्धा याद्वारे घोषित करतो की , निम्न वर्धा प्रकल्पाचे 
लाभक्षेत्र पाणीवापर संस्थांना वापरण्यासाठी अधिसूचित करण्यात येत 
आहे आणि असे सूचित करतो की , पाणी वापर संस्थानिहाय अद्यावत 
नकाशे , लाभधारकाची यादी व त्यांचे लाभक्षेत्र हे ग्रामपंचायत , तहसील 
कार्यालय , सिंचन शाखा , सिंचन उपविभाग , विभागीय कार्यालयात सूचना 
फलकावर पाहणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 


त्याअर्थी मी , र.प. व - हाडे , कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा कालवे 
विभाग , वर्धा याद्वारे घोषित करतो की , कोणतीही सक्षम यंत्रणा वैयक्तिक 
शेतीधारकास किंवा एएसई लाभक्षेत्र धारण करणा - या शेतक - यास 
पाणीपुरवठा करणार नाही , आणि केवळ पाणी वापर संस्थामार्फत पाणी 
पुरवठा केल्या जाईल . पाणी वापर संस्थाचे सर्व बंधने सर्व लाभधारकांना 
व लाभक्षेत्र धारण करणा - यावर बंधनकारक राहील . 


जर कोणत्याही लाभधारकास किवा व्यक्तिस या अधिसूचनेसबंधी 
किवा त्याच्या भागासंबंधी हरकत असल्यास अधिसूचना राजपत्रात घोषित 
झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत संबधिताने अधीक्षक अभियंता , 
नागपूर पाटबंधारे मंडळ , नागपुर यांचेकडे लेखी निवेदन द्यावे 

अनुसूची 

प्रकल्पाचे नाव : - निम्न वर्धा प्रकल्प , ता . आर्वी , जि वर्धा 

पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता : - प्रस्तावित पाणी वापर संस्था 
आलोडा ता . देवळी जि . वर्धा . 

विमोचक क्रमांक 


मुख्य कालवा / 
शाखा कालवा / 

वितरिका / लघुकालवा 


- 


( १ ) 
भिवापुर वितरिका 
साखळी क्रं ८८६६ मी . 
वरून उगमीत 
आलोडा लघुकालवा 


( २ ) 

ओआर -१ 

साखळी 

क्र . ६० मी . 


गाव सर्वे / गट नं . / 

पा.वा.स. क्षेत्र 


सर्वे / गट क्रं . 


( ३ ) 


१११ 


१० ९ 

१०१ 

१७५ 


आलोडा 


( हेक्टर ) 

( ४ ) 

१२० 

१५३ 

१०६ 

११६ 


( १ ) 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 


ओआर -२ 
साखळी 

क्र . ५१० मी . 


ओएल -१ 
साखळी 

क्र . ९ ३० मी . 


ओआर -३ 
साखळी 

क्र . १२३० मी . 


( ३ ) 


१७५ 

१०० 


९ ८ 

९ ७ 

९ ६ 


एकूण 


१०२ 

१०३ 

९ २ / १ 

९ २ / २ 

९ २ / ३ 

१७३ 

९ ५ 

९ ४ 

९ ३ 


एकूण 


९ ० 


८ ९ 

७७ 


एकूण 


९ २ / १ 


९ २ / २ 

९ २ / ३ 

१७३ 


९ १ 

५७ 

५८ 

५६ 

५२ 

५४ 

५ ९ 


एकूण 


( ४ ) 
हे . आर 

१ १६ 

२४ ९ 

१ १६ 

१०७ 

११६ 

२ ९ १ 


१३.७४ 


१ २६ 

१६० 

१ ९ ७ 


००० 


●●● 


२०३ 

२०४ 

१२७ 

११५ 


११३३ 


१६२ 

१७८ 

३ २४ 


६६४ 


२ ७४ 


●●● 


●●● 


२१६ 

२०० 

१ ९ ० 

०८० 

४ ०४ 

०६८ 

० ०५ 

०८७ 


१५२४ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 
( २ ) 

अनुसूची- चालू 
( २ ) 


ओएल -२ 

साखळी 

क्र . १५०० मी . 


ओआर -४ 

साखळी 

क्र . १८ ९ ० मी . 


ओएल -३ 

साखळी 

क्र .. १८ ९ ० मी . 


ओआर -५ 
साखळी 

क्र . १ ९ ५० मी . 


( ३ ) 


७६ 


७२ 

६१ 

६० 


एकूण 


२७ 

५५ 

१६/१ 

१६/२ 

१४ 

१ ९ 

१५ 

५३ 

६४ 


एकूण 


६४ 

६३ 

६२ 

७१ 

७० 


एकूण 


६५ 

१३ 

२१ 

२० 

११ 


९ 


१२ 

१० 


एकूण 


( ४ ) 
हे . आर 


२२० 

२ ९ ५ 

११० 

१४ ९ 


७ ७३ 


० १२ 

० ९ २ 

० ९ २ 

१५८ 

० ३० 

२५३ 

१५ ९ 

११३ 


९ ० ९ 


० २३ 

१३१ 

१३१ 

३४७ 

४२७ 


१०५८ 


१२२ 

२५२ 

०६१ 

२५२ 

१०६ 

० ६७ 

० ८५ 

३२८ 


१२ ७२ 


( १ ) 


ओआर -६ 

साखळी 

क्र . २२५० मी . 


ओएल -४ 

साखळी 

क्र . २५२० मी . 


ओआर -७ 

साखळी 

क्र . २५२० मी . 


ओएल -५ 

साखळी 

क्र . ३१०० मी . 


( ३ ) 


६६ 

६७ 

६८ 

६ ९ 

५ / १ * 

५ / २ * 

६ 

७ 


एकूण 


१३१/१ 

१३१/२ 

१३२ 

१३३/१ 

१३३ / २ 

१३७ 

१३८ 

१४० 


१४१ 


१४२ 


एकूण 


१३६ 

१३ ९ 

१४३ 

१४४ 

१४५ 

१४६ 

१४७ 

१४८ 


एकूण 


बाबापूर 


१३४ 

७४ 

७६ 

७७ 


( ४ ) 

हे . आर 


१४ ९ 

० ९ ३ 

१०१ 

२४८ 

१० ९ 

१० ९ 

१७३ 

११४ 


१० ९ ६ 


१३१ 

१३१ 

१५२ 

१० ९ 

१४१ 

१०४ 

१०१ 

११७ 

१०४ 

२५ ९ 


१३५१ 


१७२ 

२४८ 

०८० 


७ 


० ७६ 

० ८४ 


२३६ 

३३० 

० ६६ 


१२ ९ १ 


१०० 

१५८ 

१६ ९ 

० ५४ 


८ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

अनुसूची- चालू 
( २ ) 

( २ ) 


ओआर -८ 
साखळी 

क्र . ३१०० मी . 


ओआर - ९ 

साखळी 

क्र . ३२५० मी . 


ओआर -१० 

साखळी 

क्र . ३२८० मी . 


( ३ ) 


७८ 

७ ९ 

८० 

८१ 

८२ 


एकूण 


१३५ 

१४८ 


१४ ९ 

१५०/१ 

१५०/२ 

१५०/३ 


एकूण 


आलोडा 


२२४ 

२२५ 

२२६ 

२२८ 

२२ ९ 

२३० 

२३१ 


एकूण 


निमसडा 


XXX 


एकूण 


बाबापूर 


६८ 

६ ९ / १ 

६ ९ / २ 

६४ 

६५ 

६६ 

६७ 

६७ अ 


( ४ ) 

हे . आर 


०५८ 

४११ 

१०५ 

० ७३ 

१३७ 


१२६५ 


१०६ 

२२१ 

१७३ 

११२ 

१६७ 

१६७ 


९ ४४ 


१०३ 

१०८ 

१२८ 

१५ ९ 

० ९ १ 

२३८ 

१२१ 

२८० 


१२ २७ 


३१५ 

१४ ९ 

१४५ 

१२२ 

० ७६ 

० ८३ 

० ७० 

२४७ 


१२०५ 


( १ ) 


ओएल -६ 

साखळी 

क्र . ३४६० मी . 


ओएल -७ 

साखळी 

क्र . ३६१० मी . 


ओआर -११ 

साखळी 

क्र . ३८२० मी . 


ओएल -८ 
साखळी 

क्र . ३ ९ १० मी . 


( ३ ) 


७२/१ 

७२/२ 

७३ 

७५ 

१२ 

१३ 


१५ 

१६ 

१७/१ 

१७/२ 


एकूण 


७० 

७१ 

१४ 

१८ 

१ ९ 


एकूण 


७० 

६३ 

६४ 


२३ ९ 

२३८ 

२३७ 

२३६ 


एकूण 


yyy 

५० 


५२ 

२० 

२१ 


( ४ ) 
हे . आर 

१२८ 

१२७ 

११७ 

११५ 

२५७ 

१०४ 


बाबापूर 


० ६० 

० ४४ 

० ९९ 

● ७७ 


११२८ 


० ४१ 

१६२ 

१७६ 

१४१ 

२०३ 


निमसडा 


७ २४ 


१६१ 

१०१ 

१ ४६ 


६२ ९ 

२३१ 

११५ 

० ४७ 


१४ ३० 


० ५० 

१३३ 

० ६७ 

० ५२ 

१७७ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

अनुसूची- चालू 
( २ ) 

( २ ) 


ना . - एक- ३ ( १६८८ ) . 


ओआर - १२ 

साखळी 

क्र . ३ ९ १० मी . 


ओएल - ९ 

साखळी 

क्र . ४१५० मी . 


( ३ ) 


२२ 

२३ 

२५/१ 

२५/२ 

४८ 

४ ९ 


एकूण 


yyy 

६०/१ 

६२/२ 

६१/१ 

६१/२ 

६१/३ 

६२ 


२४० 

२४१ 

२४२ 

२४३ 

२४४ 


एकूण 


बाबापूर 


६०/१ 

६०/२ 

५१ 

५३ 

५४ 

४२ 

४३ 

४४ 

४६ 

४७ 

४८ 

२१ 


( ४ ) 


हे . 


आर 

० ९ २ 

० ३८ 

१ ९ ८ 

१ ९ ८ 

१७२ 

१४८ 


१३२५ 


० ६१ 

१११ 


००० 


२४६ 


●●● 


निमसडा 


० ९ ६ 


३३२ 

१३३ 

१८५ 

१३१ 

१ १ ९ 


१४ १३ 


१०४ 


●●● 


१४० 

२२४ 

१७१ 

१०७ 

० ३८ 

० ७२ 

० ३३ 

० ९ ४ 

३०६ 

० ४४ 


( १ ) 


ओएल -१० 

साखळी 

क्र . ४२४० मी . 


ओआर -१३ 

साखळी 

क्र . ४३ ९ ० मी . 


ओएल -११ 
साखळी 

क्र . ४४८० मी . 


( ३ ) 


२३ 

२४ 


एकूण 


६१/१ 

६१/२ 

६१/३ 


५५८ 

५५ ९ 


५६ 

५७ 

५८ 

५ ९ 


एकूण 


9 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 


एकूण 


२ 

3 

३० 

४ 


६ 


१५ 

५५३ 

५५४ 

५५५ 


( ४ ) 
हे . आर 

० ९ ८ 

० ७८ 


बाबापूर 


मुंड 


अलीपूर 


१५१० 


११३ 


अल्लीपूर 


●●● 


●●● 


० २३ 

० १४ 


०६८ 

११४ 

१५८ 

२२५ 

४८२ 


११८ ९ 


३१५ 

४३५ 

३८० 

२०३ 

१४१ 


९ 


१४७५ 


० २३ 

० १४ 

०१० 

४६८ 

१ ९ १ 

१०१ 


० ७३ 

० ८२ 

११ ९ 

० ४२ 


१० 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

अनुसूची- चालू 
( २ ) 

( २ ) 


ओआर -१४ 
साखळी 

क्र . ४४८० मी . 


ओएल -१२ 

साखळी 

क्र . ५१४० मी . 


ओआर -१५ 

साखळी 

क्र . ५१७० मी . 


५५६ 

५५७ 


एकूण 


२ 

३ 

३० 

७ 

१३ 

१४ 


१५ 


१६ 

२१ 

२२ 


एकूण 


८ / १ * 

८ 

९ 

१० 


( ३ ) 


५५१ 


५५२ 


एकूण 


१३ 

२३ 

२५ 

२७ 

२८ 

२ ९ 


एकूण 


मुंड 


( ४ ) 
हे . आर 


मुंड 


० १३ 

०१२ 


११४७ 


० ९ ७ 

० ४७ 


०५१ 

१०१ 

१३४ 

२८५ 

११४ 

१३१ 

२ १६ 

३०४ 


१४८१ 


१०४ 

३२१ 

० ९ ३ 

४ २६ 


अल्लीपूर 


२३ ९ 

० ७० 


१२ ५३ 


१४४ 

२ ९ ५ 

३३० 

३२६ 

१७१ 

१८४ 


१४ ५० 


( १ ) 


ओएल -१३ 

साखळी 

क्र . ५१७० मी . 


ओआर -१६ 

साखळी 

क्र . ५७०० मी . 


अंत्य डावा 

विमोचक साखळी 

क्र . ५ ९ ८० मी . 


अंत्य उजवा 

विमोचक साखळी 

क्र . ५ ९ ८० मी . 


११ 

१२ 


२६८ 

२६ ९ 

२७० 

२७१ 


एकूण 


( ३ ) 


२६८ 

२६ ९ 

२७० 

२७२ 

२७३ 

२७४/१ 

२७४/२ 

२७५ 

२६७ 


एकूण 


एकूण 


५४६ 

५४७ 

५४८ 

५४ ९ 

५५० 

१६४५ 


अल्लीपूर 


५४० 

५४१ 

५४२ 

५४३ 


( ४ ) 
हे . आर 


२२८ 

२२१ 


निमसडा 


१५२ 

० ९ १ 

० २७ 

० ५२ 


७७१ 


१४४ 

१ ९९ 

० २५ 

० ९९ 

१०४ 

१०४ 

१०४ 

० ५० 

३ ९ ० 


१२ १ ९ 


०६८ 

० ९ ८ 

०८८ 

१०४ 

१७२ 

० ४६ 


५७६ 


२० ९ 

१४७ 

० ८३ 

१६८ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , 


आलोडा लघु कालवा 

साखळी क्रं मी . 


वरून उगमीत 

आलोडा उपलघु 

कालवा . 


अनुसूची- चालू 

( २ ) 


ओआर -१ 

साखळी 

क्र . २१० मी . 


ओआर -२ 

साखळी 

क्र . २४० मी . 


अलोडा लघुकालवा क्षेत्र .. 


ओएल -१ 
साखळी 

क्र . ४५० मी . 


५४४ 

५४५ 


एकूण 


( ३ ) 


आलोडा 


१/१ 

१/२ 

२ 


३ 

४ 

१५६ 

१५७ 

१६८ 

१६ ९ 

१७० 

५० 


ZZZ 


एकूण 


१५५ 

१५८ 

१६६ 

१६७ 


एकूण 


१५१ 

१५२ 

१५४ 

१५ ९ 

१६० 


एकूण 


( ४ ) 
हे . आर 

२ ९ ४ 

११४ 


१०१५ 


३६१ ९ ० 


●●● 


१७२ 


●●● 


●●● 


० ६८ 

०७५ 

० ४० 

०७५ 

१० ९ 

० ४५ 

२०० 


८ ७४ 


३१३ 

४८० 

२०० 

१ ९९ 


११ ९ २ 


२०४ 

२०० 


●●● 


१ ९ ६ 

६५५ 


१२५५ 


( १ ) 


अनुसूची- चालू 
( २ ) 


ओआर -३ 

साखळी 

क्र . ५७० मी . 


अ . क्र . 

( १ ) 


१ 

२ 


ओआर 

साखळी 

क्र . ५७० मी . 


शके १ ९ ४४ 


( ३ ) 


१५३ 

१७४ 

१५८ 

१६२ 

१६५ 


एकूण 


कालव्याचे नांव 
( २ ) 


वर्धा : 

दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ . 


१६१ 

१६३ 

१६४ 


प्रस्तावित पाणी वापर संस्था क्षेत्र . 


२२१ 

२२२ 


एकूण 

अलोडा उपलघु कालवा क्षेत्र . 


क्षेत्र 

( ३ ) 

हे . आर 

आलोडा लघु कालवा 

३६१ ९ ० 
५७ ९ ४ 

आलोडा उपलघु कालवा 

प्रस्तावित पाणी वापर संस्था क्षेत्र . ४१ ९ ८४ 


निमसडा 


( ४ ) 

हे . आर 

०८१ 

०८१ 

२१२ 

२ ६७ 

२५८ 


११ 


८ ९९ 


२३८ 

५ ९ ० 

४५८ 


कालवानिहाय गोषवारा 

प्रकल्पाचे नाव : - निम्न वर्धा प्रकल्प , ता . आर्वी , जि वर्धा . 

पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता : - प्रस्तावित पाणी वापर संस्था 
आलोडा ता . देवळी जि वर्धा . 


१८० 

१०८ 


१५७४ 


५७ ९ ४ 


४१ ९ ८४ 


र . प . व - हाडे , 
कार्यकारी अभियंता , 
निम्न वर्धा कालवे विभाग , 
वर्धा . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र .. ९ ५३ . 

BY EXECUTIVE ENGINEER 


MMISFACT , 2005 


Notification - III 

No. 2512 - TB - WUA . - Transfer - 2022. 

Whereas , it has been decided to delineate the 
area of operation of Water Users Association . 
( WUAS ) on hydraulic basis and as per administra 
tive convenience under Sections 5,6,7 and rule 3 
of MMISF Act , 2005. I. R.P. Varhade , the Executive 
Engineer , Lower Wardha Canal Division , Wardha 
hereby delineate Areas of Operation of following 
WUAS and direct that the certified copy of the 
uploaded map and list of land holders and / or 
occupiers of said WUAs shall be displayed on the 
notice board of the office of concerned Gram 
Panchayat , Tahsil Office , Irrigation Section , Sub 
Division and Division and at other prominent public 
places . 


Now therefore , I , R. P. Varhade , Executive 
Engineer , Lower Wardha Canal Division , Wardha 
also hereby , declared that no water should be 
supplied by the Appropriate quthority to an 
indivisuals holders or occupiers of such land and 
system of supply of water through Water Users 
Association shall be binding on all the holders and 
occupiers of the land under Management of Irriga 
tion System of Farmers . 


Any person'affected by the notification of part 
thereof , may thirty days from the date of publica 
tions of this notification in the official Gazette , file 
an appeal before Superintending Engineer , Nagpur , 
Irrigation Circle , Nagpur . 


SCHEDULE 

Name of Project - Lower Wardha Project , 
Tah . Arvi , Distt . Wardha . 


Name and address of Proposed / Existing 
WUA - Proposed Water User Association , Aloda 
Tah . Deoli , Distt . Wardha . 


Main Canal / 
Branch Canal / 
Distributory / 
Minor / Sub 

Minor 


( 1 ) 


Aloda Minor 
offtaking at 
R.D. 8866 M. 

on Bhiwapur 


Offtake Villagewise Survey No./ 
Numbers 

Gut No. wise Area Of 

WUA 


( 2 ) 


OR - 1 @ 
R.D. 

60 M. 


Survey / Gut Area 

No. 

( 3 ) 


111 

109 

101 

175 


Aloda 


( 4 ) 

H. A 


120 

1 53 

1 06 

116 


( 1 ) 


Distributory . 


SCHEDULE -- Contd . 

( 2 ) 


O.R. - 2 @ 

R.D. 

510 M. 


O.L. - 1 @ 
R.D. 

930 M. 


शके १ ९ ४४ 


O.R. - 3 @ 
R.D. 

1230 M. 


( 3 ) 


100 

99 

98 

97 

96 


Total .. 


102 

103 

91/1 

92/2 

92/3 

173 

95 

94 

93 


Total .. 


90 

89 

77 


Total 


92/1 


92/2 

92/3 

173 

91 

57 

58 

56 

52 

54 

59 


Total 


( 4 ) 

H. A 


249 

1 16 

1 07 

1 16 

291 


1374 


1 26 

1 60 

197 

0 00 

0 00 

203 

2 04 

1 27 

1 15 


11 33 


1 62 

1 78 

3 24 


6 64 


274 

0 00 

0 00 

216 

200 

190 

0 80 

4 04 

0 68 

0 05 

0 87 


15 24 


( 1 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

SCHEDULE-- Contd . 

SCHEDULE-- Contd . 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 


ना . - एक- ४ ( १६८८ ) . 


O.Li - 2 @ 

R.D. 

1500 M. 


O.R. 4 @ 

R.D. 

1890M . 


O.L. - 3 @ 

R.D. 

1890 M. 


O.R. - 5 @ 
R.D. 
1950M . 


76 


72 

61 

60 


Total .. 


27 


55 

16/1 

16/2 

14 

19 

15 

53 

64 


Total 


64 


ठे 8 छ र ९ 


63 


62 


71 


70 


Total . 


65 


13 


लू ল & FN0 


21 


20 


11 


12 


10 

9 


Total .. 


( 4 ) 

H.A 

220 

295 

1 10 

1 49 


773 


0 02 

012 

092 

092 

1 58 

0 30 

253 

1 59 

113 


909 


023 

131 

131 

347 

427 


10 58 


1 22 

252 

061 

252 

1 06 

0 67 

085 

3 28 


12 72 


( 1 ) 


O.R. 6 @ 

R.D. 

2250M . 


OL - 4 @ 

R.D. 

2250M . 


O.R. 7 @ 

R.D. 

2520M . 


O.L. - 5 @ 


R.D. 

3100M . 


66 

67 

68 

69 


5 / 1 * 

5 / 2 * 


6 

7 


Total 


131/1 

131/2 

132 

133/1 

133/2 

137 

138 

140 

141 


142 


Total .. 


136 

139 

143 

144 

145 

146 

147 

148 


Total .. 


134 


74 

76 


Babapur 


( 4 ) 

H.A 


१३ 


1 49 

093 

1 01 

248 

1 09 

1 09 

1 73 

114 


10 96 


131 

131 

152 

1 09 

141 

104 

101 

117 

104 

259 


13 51 


172 

2 48 

0 80 

0 76 

084 

236 

3 30 

0 66 


12 91 


1 00 


1 58 

1 69 


98 


( 1 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 


SCHEDULE -- Contd . 

( 2 ) 


O.R .-- 8 @ 

R.D. 

3100 M. 


O.R. - 9 @ 
R.D. 

3250 M. 


O.R. - 10 @ 

R.D. 

3280 M. 


( 3 ) 


77 

78 

79 

80 

81 

82 


Total . 


135 

148 

149 

150/1 

150/2 

150/3 


Total .. 


224 

225 

226 

228 

229 

230 

231 

XXX 


Aloda 


Total . 


Nimsada 


68 

69/1 

69/2 

64 

65 

66 

67 

67A 


Total 


( 4 ) 

H. A 


0 54 

0 58 

411 

1 05 

0 73 

1 37 


12 65 


1 06 

221 

1 73 

112 

1 67 

1 67 


944 


1 03 

1 08 

128 

1 59 

091 

2 38 

121 

2 80 


1227 


Babapur 


315 

1 49 

1 45 

1 22 

0 76 

0 83 

0 70 

247 


12 05 


( 1 ) 


SCHEDULE -- Contd . 

( 2 ) 


O.Li - 6 @ 
R.D. 

3460 M. 


OL - 7 @ 

R.D. 

3610 M. 


O.R. - 11 @ 

R.D. 

3820 M. 


O.L. - 8 @ 

R.D. 

3910 M. 


( 3 ) 


72/1 

72/2 

73 

75 

12 

13 

15 

16 

17/1 

17/2 


Total .. 


70 

71 

14 

18 

19 


Total 


70 

63 

64 


239 

238 

237 

236 


Total .. 


Babapur 


yyy 

50 

52 

20 


( 4 ) 

H. A 

128 

1 27 

117 

115 

257 

1 04 

0 60 

044 

0 99 

077 


11 28 


041 

162 

1 76 

141 

203 


724 


Nimsada 


1 61 

1 01 

1 46 


6 29 

231 

1 15 

0 47 


1430 


0 50 

1 33 

0 67 

0 52 


( 1 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

SCHEDULE-- Contd . 

( 2 ) 

( 3 ) 


SCHEDULE-- Contd . 

( 2 ) 

( 3 ) 


O.R. 12 @ 

R.D. 

3910M . 


O.L. - 9 @ 
R.D. 
4150M . 


21 

22 

23 

25/1 

25/2 

48 

49 


Total .. 


yyy 

60/1 

62/2 

61/1 

61/2 

61/3 

62 


240 

241 

242 

243 

244 


Total 


60/1 

60/2 


छे र  ा क्षु जु 


51 


53 


54 


42 


43 


44 

46 

47 

48 


( 4 ) 

HA 


Babapur 


177 

092 

0 38 

198 

198 

172 

1 48 


13 25 


061 

111 

0 00 

246 

000 

0 00 

096 


Nimsada 


3 32 

1 33 

185 

131 

1 19 


14 13 


1 04 

0 00 

1 40 

224 

171 

1 07 

0 38 


072 
0 33 

094 

306 


( 1 ) 


O.L - 10 @ 

R.D. 

4240 M. 


O.R. 13 @ 

R.D. 

4390M . 


OL - 11 @ 
R.D. 

4480M . 


21 

23 

24 


Total 


61/1 

61/2 

61/3 


558 

559 


55 

56 

57 

58 

59 


Babapur 


Total .. 


1 

17 

18 

19 

20 


Allipur 


Total . 


2 

3 

30 

4 

5 

6 


Mund 


15 

553 

554 


Allipur 


( 4 ) 

H.A 


१५ 


044 

098 

078 


15 10 


113 

0 00 

0 00 


0 23 

013 


0 68 

113 

1 56 

2 23 

479 


11 89 


315 

4 35 

380 

203 

141 


14 75 


0 23 

014 

010 

4 68 

191 

101 


073 

0 82 

1 19 


१६ 


( 1 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 


SCHEDULE -- Contd . 

( 2 ) 


O.R. - 14 @ 
R.D. 

4480 M. 


O.L. - 12 @ 

R.D. 

5140 M. 


O.R. - 15 @ 
R.D. 
5170 M. 


O.L. - 13 @ 
R.D. 

5170 M. 


( 3 ) 


555 

556 

557 


Total .. 


2 


3 

30 

7 

13 

14 

15 

16 

21 

22 


Total .. 


8 / 1 * 

8 

9 

10 

551 

552 


Total 


13 

23 

25 

27 

28 

29 


Total 


Mund 


11 

12 


( 4 ) 

H. A 


0 42 

013 

012 


11 47 


097 

047 

051 

101 

1 34 

2 85 

114 

131 

216 

3 04 


1481 


1 04 

321 

0 93 

4 26 

2 39 

0 70 


12 53 


144 

295 

3 30 

3 26 

1 71 

1 84 


1450 


2 28 

221 


( 1 ) 


SCHEDULE -- Contd . 

( 2 ) 


O.R. - 16 @ 

R.D. 

5700 M. 


TOL @ 

R.D. 

5980 M. 


TOR @ 

R.D. 

5980 M. 


( 3 ) 


268 

269 

270 

271 


Total .. 


268 

269 

270 

272 

273 

274/1 

274/2 

275 

267 


Total 


Allipur 


546 

547 

548 

549 

550 

1645 


Nimsada 


Total .. 


540 

541 

542 

543 

544 

545 


Total .. 


Total Area of Minor .. 


( 4 ) 
H. A 


152 

091 

0 27 

0 52 


771 


1 44 

199 

0 25 

0 99 

104 

1 04 

1 04 

0 50 

3 90 


1219 


0 68 

098 

0 88 

1 04 

172 

0 46 


5 76 


2 09 

1 47 

0 83 

1 68 

294 

114 


10 15 


361 90 


( 1 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , 


Aloda Sub 


Minor 

off taking at 

R.D. on 

Aloda Minor . 


ना . - एक -५ ( १६८८ ) . 


SCHEDULE -- Contd . 

( 2 ) 


O.R. - 1 @ 

R.D. 

210 M. 


O.R. - 2 @ 

R.D. 

240 M. 


O.L. - 1 @ 
R.D. 

450 M. 


O.R. - 3 

R.D. 

570 M. 


( 3 ) 


1/1 

1/2 

2 

3 

4 

156 

157 

168 

169 

170 

50 


ZZZ 


Total .. 


155 


158 

166 

167 


Total 


151 

152 

154 

159 

160 


Aloda 


Total .. 


153 

174 

158 

162 


( 4 ) 

H. A 


090 

0 00 

172 

000 

0 00 

0 68 

0 75 

0 40 

075 

1 09 

045 

200 


874 


313 

4 80 

200 

1 99 


11 92 


204 

200 

0 00 

196 

6 55 


12 55 


081 

081 

212 

267 


( 1 ) 


SCHEDULE -- Contd . 

( 2 ) 


O.R. - 3 @ 

R.D. 

570 M. 


Sr. No 


( 1 ) 


1 

2 


शके १ ९ ४४ 


( 3 ) 


165 


Total 


Total Area of Water User Association .. 


( 2 ) 


Aloda Minor 

Aloda Sub - minor 


161 

163 

164 


Total Area of Sub - minor .. 


CANALWISE ABSTRACT 


221 

222 


Total .. 


Total Area of WUA .. 


Wardha : 

Dated the 1st September 2022 . 


Name of Minor 


Nimsada 


Name of Project - Lower Wardha Project , 
Tah . Arvi , Distt . Wardha . 


( 4 ) 

H. A 


Name and address of Proposed / Existing 
WUA - Proposed Water User Association , Aloda 
Tah . -Deoli , Distt . Wardha . 


Area 


( 3 ) 

H. R 

361 90 

57 94 


2 58 


419 84 


१७ 


8 99 


238 

5 90 

458 


180 

1 08 


15 74 


57 94 


419 84 


R. P. VARHADE , 

Executive Engineer , 

Lower Wardha Canal Division , 

Wardha . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ५४ . 

रोजी पर्यंत एकूण ०५ दिवसाची अर्जीत रजा खाजगी कामाकरीता मु . 
पो . टेंभुर्णी ता . जाफ्राबाद जि . जालना मूळ गावी जायचे असल्यामुळे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


१८ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक ४५५- बी - २-१-२०२२ 

श्री . वि . प्र . आदोने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांची दिनांक १३ जून २०२२ ते दिनांक १६ जून २०२२ पर्यंत एकूण 
०४ दिवसांची अर्जित रजा प्रकृती ठिक नसल्यामुळे मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


श्रीमती आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति 
सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . वि . प्र . 
आदोने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा यांच्या 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . प्र . आदोने हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . 
सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ५५ . 

आदेश 


· 


क्रमांक ४५६ - बी - २-१-२०२२. 

श्रीमती आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांची दिनांक १४ जून २०२२ ते दिनांक १८ जून २०२२ 
पर्यंत एकूण ०४ दिवसांची अर्जित रजा महत्वाचे खाजगी काम असल्यामुळे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर . व्ही . आदोने , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती आर . जे . राय , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहातील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . जे . राय , हया , 
वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ 
व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ५६ . 

आदेश 


क्रमांक ४५७ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्री.डी. आर . बोर्डे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीशए कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट यांचा दिनांक १४ जून २०२२ ते दिनांक १८ जून २०२२ 


श्री . एन . पी . देशपांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . डी . आर . 
बोर्डे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांच्या 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . आर . बोर्डे हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ५७ . 

आदेश 


क्रमांक ४५८ - बी - २-१-२०२२. 

श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , पुलगांव 
यांचा दिनांक १३ जून २०२२ ते दिनांक १४ जून २०२२ पर्यंत एकूण ०२ 
दिवसांची अर्जीत रजा मूळगावी डोईफोडवाडी , ता . जि . बिड येथे जवळच्या 
नातेवाईकाचे लग्नास जायचे असल्या कारणाने दिनांक १० जून २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६ जुन २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अपवादात्मक परिस्थिती 
म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . एस . पी . बुंदे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पुलगांव यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पुलगाव हयांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , हे 
वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , पुलगांव , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ५८ . 

आदेश 


क्रमांक ४५ ९ - बी - २-१-२०२२. 

श्री . व्ही . आर . घरळ , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी यांची 
दिनांक ०७ जून २०२२ ते दिनाक १८ जून २०२२ पर्यंत एकूण १२ 
दिवसांची अर्जीत रजा दिनांक ०६ जुन २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
२० जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / ३१ आश्विन ६ , 

शके 


श्री . आर . एल . राठोड , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . व्ही . आर . घरळ , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . आर . घरळ हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
आर्वी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ५ ९ . 

आदेश 


क्रमांक ४६० - बी - २-१-२०२२. 

श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांची दिनांक ०८ जून २०२२ ते दिनांक १० जून २०२२ पर्यंत एकूण 
०३ दिवसांची अर्जित रजा घरगुती खाजगी कामाकरिता मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


श्रीमती पी . टी . शेज्वल - काळे ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . वैभव बजरंग 
घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , 
४ वर्धा यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . बी . घाडगे , हे 
वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 
दिनांक २१ जून २०२२ . 


, 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ९ ६० . 
आदेश 


क्रमांक ४६६ - बी - २-१-२०२२.– 

श्रीमती एम . वाय . नेमाडे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , वर्धा यांची दिनांक १४ जून २०२२ ते दिनांक २० जून २०२२ रोजी 
पर्यंत एकूण ०७ दिवसांची अर्जित रजा परिक्षा असल्याकारणाने व मुलाची 
प्रकृती बरी नसल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती एन . बी . निवारे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एम . वाय . नेमाडे , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ६१ . 

आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . वाय . नेमाडे , 
हया वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहील्या असत्या . 


१ ९ ४४ 


१ ९ 


क्रमांक ४६७- बी - २-१-२०२२ . - 

श्रीमती के . एम . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांची दिनांक ०७ जून २०२२ ते दिनांक १० जून २०२२ पर्यंत एकूण 
०४ दिवसांची अर्जित रजा मुंबई येथून घरगुती सामान वर्धा येथे आणण्याकरीता 
दिनांक ०६ जून २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ जून 
२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजुर करण्यात येत आहे . 


श्री . व्ही . डी . देशमुख , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती के . एम . चव्हाण , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , वर्धा यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहतील . 


दिनांक २३ जून २०२२ . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती के . एम . चव्हाण हया 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या 

असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ६२ . 

आदेश 


क्रमांक ५२ ९ - बी - २-१-२०२२. 

श्रीमती पी . व्ही . घाडगे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांची दिनांक ०८ जून २०२२ ते दिनांक १० जून २०२२ पर्यंत एकूण 
०३ दिवसांची अर्जित रजा मुलाचे शैक्षणिक प्रवेशाचे काम असल्यामुळे 
मंजुर करण्यात येत आहे . 


४ 

श्रीमती एम . वाय नेमाडे ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती पी . व्ही . घाडगे , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . व्ही . घाडगे या , 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ६५ . 
आदेश 


२० 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ६३ . 

आदेश 


क्रमांक ५३० - बी - २-१-२०२२. 

श्रीमती टि . एम . देशमुख नाईक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांची दिनांक ०७ जून २०२२ ते दिनांक १० जून 
२०२२ रोजी पर्यंत एकूण ०४ दिवसांची अर्जित रजा मुलाचे व मुलीचे 
शाळा व कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्याकरिता जावयाचे असल्यामुळे मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


श्रीमती एम . वाय नेमाडे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती टि . एम . देशमुख 
नाईक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती टि . एम . देशमुख 
नाईक , ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ६४ . 

आदेश 


क्रमांक ५३१ - बी - २-१-२०२२.– 

श्री . वि . प्र . आदोने , त जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांची दिनांक २० जून २०२२ ते दिनांक २४ जून २०२२ पर्यंत एकूण 
०५ दिवसांची अर्जित रजा धार्मिक कार्यक्रमाकरीता बंगलोर येथे सहकुटुंब 
जायचे असल्याने व दिनांक १ ९ जून २०२२ पासून ते दिनांक २६ जून २०२२ 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . वि . प्र . 
आदोने , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा यांच्या 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . प्र . आदोने , हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . 
सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


क्रमांक ५३२ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्रीमती पी . टी . शेजवळ काळे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , वर्धा यांची दिनांक १५ जून २०२२ ते दिनांक १८ जून २०२२ पर्यंत 
एकूण ०४ दिवसांची अर्जित रजा घरगुती वैयक्तीक कामाकरिता मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . पी . एस . कुळकर्णी यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून 
श्रीमती पी . टी . शेजवळ - काळे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , वर्धा यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . टी . शेजवळ काळे , 
ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहील्या असत्या . 


वर्धा : 

दिनांक २१ जुलै २०२२ . 


आशुतोष नि . करमरकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ६६ . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - ४०७-२०२२ 

श्री . डी . के . भेंडे , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
वरोरा यांना या कार्यालयाचे आदेश पृष्ठांकन क्रमांक १ ९७७-२०२२ , 
दिनांक १३ एप्रिल २०२२ अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या दिनांक 
१३ एप्रिल २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६ एप्रिल २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीस जोडून दिनांक 
१६ एप्रिल २०२२ ते दिनांक १८ एप्रिल २०२२ पर्यंत एकूण तिन दिवसांची 
अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . डी . के . भेंडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम 
राहतील . 


66 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . के . 
भेंडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे जर 
वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहीले असते . " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / ३१ - आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ६ ९ . 
कार्यालयीन आदेश 

जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . डी . के . भेंडे हे त्याचे कामावर रजू होईपर्यंत 
कार्यालयीन दिवशी न्यायिक कामाचा कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा 
अति . सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे व जिल्हा न्यायालयाचे आदेश 
क्रमांक व . लि . ( सांख्यिकी ) - ३ ९ -२०२२ , दिनांक २५ मार्च २०२२ अन्वये 
शासकीय सुटीचे दिवशी चंद्रपूर येथील ज्या न्यायिक अधिकारी यांचेकडे 
कार्यभार ठेवण्यात आलेला आहे . त्याप्रमाणे उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार 
ठेवण्यात आलेला होता . तसेच प्रशासकीय कामाचा कार्यभार दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


दिनांक २६ एप्रिल २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ६७ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - ४५६-२०२२ 

श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक ३१ मे , २०२२ ते 
दिनांक ७ जून २०२२ पर्यंत एकूण आठ दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . एन . 
बेदरकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ह्या त्यांचे 
कामावर रजू होईपर्यंत ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , तथा 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक १८ मे २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ६८ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - ४८३-२०२२ . 

श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना जिल्हा न्यायालयाचे 
आदेश क्रमांक ४५६-२०२२ , दिनांक १८ मे , २०२२ अन्वये दिनांक ३१ मे , 
२०२२ ते दिनांक ७ जून २०२२ पर्यंत एकूण आठ दिवसांची मंजूर 
करण्यात आलेली अर्जित रजा त्यांचे दिनांक ३० मे २०२२ चे विनंती 
अर्जाप्रमाणे रद्द करण्यात येत आहे . 


दिनांक ३० मे २०२२ . 

ना . - एक -६ ( १६८८ ) . 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - ५२६-२०२२ 

श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक १७ जून , २०२२ 
ते दिनांक २१ जून २०२२ पर्यंत एकूण पाच दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


66 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . एन . 
बेदरकर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


२१ 


29 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७० . 
कार्यालयीन आदेश 


५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ह्या त्यांचे 
कामावर रजू होईपर्यंत ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , तथा 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक ९ जून २०२२ . 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - ५६२-२०२२ . 

श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना या कार्यालयाचे आदेश 
क्रमांक ५२६-२०२२ , दिनांक ९ जून २०२२ अन्वये मंजूर करण्यात 
आलेल्या दिनांक १७ जून , २०२२ ते दिनांक २१ जून २०२२ पर्यंत एकूण 
पाच दिवसाच्या अर्जित रजेस जोडून दिनांक १६ जून २०२२ रोजीची एक 
दिवसाची वाढीव अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

' महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . एन . 
बेदरकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


" 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ह्या त्यांचे 
कामावर रजू होईपर्यंत ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , तथा 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक १६ जून २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७१ . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७३ . 
कार्यालयीन आदेश 

कार्यालयीन आदेश 


२२ 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - ५६३ - २०२२ 

श्री . पी . एन . रोकडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांना दिनांक १३ जून , २०२२ ते 
दिनांक १५ जून २०२२ पर्यंत एकूण तिन दिवसांची परिवर्तीत रजा 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . एन . रोकडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एन . 
रोकडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . " 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . पी . एन . रोकडे , हे त्यांचे 
कामावर रजू होईपर्यंत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


दिनांक १७ जून २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७२ . 
कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - ५७७-२०२२ 

श्री . डी . एस . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांना दिनांक १६ जून , २०२२ ते 
दिनांक २० जून २०२२ पर्यंत एकूण पाच दिवसांची परिवर्तीत रजा 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . डी . एस . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एस . 
शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , भद्रावती हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . ' 

6699 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , भद्रावती यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . डी . एस . शर्मा , हे त्यांचे 
कामावर रजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


दिनांक २१ जून २०२२ . 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - ५ ९ ४ - २०२२. - 

श्रीमती एम . के . गोटे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक ३० जून , 
२०२२ ते दिनांक २ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसाची अर्जित रजा 
( दिनांक ३० जुलै २०२२ रविवार या सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक 
२ ९ जून २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ जुलै २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एम . के . गोटे , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . के . 
गोटे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


, 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एम . के . गोटे , 
ह्या त्यांचे कामावर रजू होईपर्यंत दिनांक २ ९ जून २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २ जुलै २०२२ पर्यंत व दिनांक ४ जुलै २०२२ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
तसेच दिनांक ३ जुलै २०२२ रोजी सुटीचे दिवशीचा रिमांड कार्यभार २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथ्ज्ञम श्रेणी , 
चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७४ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) -५ ९५-२०२२ 

श्रीमती ए . एस . नेवसे , जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना दिनांक १५ जून , २०२२ ते दिनांक २५ जून 
२०२२ पर्यंत एकूण अकरा दिवसाची अर्जित रजा ( दिनांक २६ जून 
२०२२ रविवार या सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक १४ जून २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ जून २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ए . एस . नेवसे , जिल्हा न्यायाधीश 
३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७६ . 
कार्यालयीन आदेश 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए . एस . 
नेवसे , जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर ह्या 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
कायम राहील्या असत्या . ” 


66 


जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर , यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती ए . एस . नेवसे ह्या त्यांचे कामावर रजू 
होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक २४ जून २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ९ ७५ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) -६०५-२०२२ 

श्री . डी . आर . पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वरोरा यांना दिनांक ११ जुलै , २०२२ 
ते दिनांक १६ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण सहा दिवसाची अर्जित रजा 
( दिनांक ९ जुलै २०२२ दुसरा शनिवार , दिनांक १० जुलै २०२२ रविवार 
व दिनांक १७ जुलै २०२२ रविवार या सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच 
दिनांक ८ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ जुलै 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . डी . आर . पठाण , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वरोरा 
हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . आर . 
पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


" 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . डी . आर . पठाण 
हे त्यांचे कामावर रजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) , वरोरा 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


२३ 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - ६०६-२०२२ . 

श्री . ए . जे . फटाले , दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) वरोरा यांना 
दिनांक २ ९ जून २०२२ ते दिनांक ०४ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण सहा 
दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक २८ जून २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ०५ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यन्त मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए . जे . फटाले , दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर ) , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . जे . 
फटाले , दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) , वरोरा हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) , वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , 
श्री . ए . जे . फटाले हे त्यांचे कामावर रजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वरोरा यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७७ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - ६०७-२०२२ 

श्री . जी . जी . भालचंद्र , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना , दिनांक १३ जून , २०२२ ते दिनांक २५ जून 
२०२२ पर्यंत एकूण तेरा दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक ११ जून २०२२ 
- दुसरा शनिवार , दिनांक १२ जून २०२२ - रविवार व दिनांक २६ जून 
२०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायदयासह ) तसेच दिनांक १० जून 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ जून २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जी . जी . भालचंद्र , जिल्हा न्यायाधीश 
- १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . जी . भालचंद्र , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . ” 


जिल्हा न्यायाधीश –१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . जी . जी . भालचंद हे त्यांचे कामावर रजू 
होईपर्यंत , दिनांक १० जून २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२७ जून २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपर्यंतचा कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश 
- २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 

दिनांक २७ जून २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७८ . 

कार्यालयीन आदेश 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए . जे . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


२४ 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - ६२१-२०२२ . - 

श्री . एस . एम . कादरी , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चिमुर यांना दिनांक ११ जुलै , २०२२ ते 
दिनांक १६ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक ० ९ जुलै २०२२ - दुसरा शनिवार , दिनांक १० जुलै २०२२ 
रविवार व दिनांक १७ जुलै २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायदयासह ) 
तसेच दिनांक ८ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ 
जूलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ जुलै २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . एम . कादरी , दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चिमुर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहीतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एम . 
कादरी , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , 
चिमुर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहीले असते . 


66 


,, 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
चिमुर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एस . एम . कादरी , हे त्यांचे 
कामावर रजू होईपर्यंत , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . तसेच 
शासकीय सुटीच्या दिवशी ज्या न्यायिक अधिका - याकडे रिमांडचे काम 
ठेवण्यात आलेली आहे त्यांचेकडे सुटीच्या दिवशीचा कार्यभार ठेवण्यात 
येत आहे . 


दिनांक २ ९ जून २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७ ९ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - ६२४-२०२२ 

श्री . ए . जे . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना यांना दिनांक ६ जुलै , २०२२ ते 
दिनांक ११ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा तसेच 
दिनांक ०५ जुलै २०२२ कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ जुलै 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . जे . 
पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , कोरपना हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , कोरपना यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . ए . जे . पाटील , हे त्यांचे 
कामावर रजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , कोरपना यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८० . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - ६२५-२०२२ 

श्री . एन . ए . पठाण , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना , दिनांक ११ जुलै , २०२२ 
ते दिनांक १६ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक ० ९ जुलै २०२२ - दुसरा शनिवार , दिनांक १० जुलै २०२२ 
रविवार व दिनांक १७ जुलै २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायदयासह ) 
तसेच दिनांक ०८ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ 
जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एन . ए . पठाण , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


- 


66 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . ए . 
पठाण ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


दिनांक ३० जून २०२२ . 


39 


३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एन . ए . पठाण 
हे त्यांचे कामावर रजू होईपर्यंत , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / ३१ - आश्विन ६ , 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८१ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - ६३४-२०२२ 

श्री . आर . एन . पाठक , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , ब्रम्हपुरी यांना दिनांक २५ जून , २०२२ ते 
दिनांक २ ९ जून २०२२ पर्यंत एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा तसेच 
दिनांक २४ जून २०२२ कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० जून २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . एन . पाठक , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , ब्रम्हपुरी हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एन . 
पाठक सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) , तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , ब्रम्हपुरी हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ' 

" " 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , ब्रम्हपुरी यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . आर . एन . पाठक हे 
त्यांचे कामावर रजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , ब्रम्हपुरी यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 

दिनांक २ जुलै २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८२ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - ६४७-२०२२ . - 

I 

श्री . एस . डी . कमलाकर , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मुल यांना दिनांक ६ जुलै २०२२ ते 
दिनांक ३० जुलै २०२२ पर्यंत एकूण २५ ( पंचविस ) दिवसांची अर्जित 
रजा ( दिनांक ३१ जुलै २०२२ - रविवार सुट्टीच्या फायदयासह ) 
तसेच दिनांक ५ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ 
ऑगष्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . कमलाकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मुल हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डी . 
कमलाकर , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , मुल हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . 

ना . - एक -७ ( १६८८ ) . 


शके १ ९ ४४ 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , मुल / दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , पोंभुर्णा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एस . डी . कमलाकर , हे 
त्यांचे कामावर रजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मुल यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक ४ जुलै २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८३ . 
कार्यालयीन आदेश 


२५ 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) -६५०-२०२२ 

श्री . पी . एन . रोकडे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा , यांना दिनांक १५ जुलै २०२२ ते 
दिनांक २० जुलै २०२२ पर्यंत एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा तसेच 
दिनांक १४ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ जुलै 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . एन . रोकडे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एन . 
रोकडे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते . 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , वरोरा , यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . पी . एन . रोकडे , हे त्यांचे 
कामावर रजू होईपर्यंत , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक ५ जुलै २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ९ ८४ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - ६५५-२०२२ . 
श्री . पी . एच . जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांना दिनांक ११ जुलै २०२२ 
ते दिनांक १३ जुलै २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . एच . जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८६ . 
कार्यालयीन आदेश 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एच . 
जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम 
श्रेणी , बल्लारपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . ' 

" 


२६ 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , बल्लारपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . पी . एच . जोशी , हे 
त्यांचे कामावर रजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक ६ जुलै २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८५ . 
कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - ६५८-२०२२ 

श्री . आर . एन . बावणकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वरोरा यांना दिनांक ११ जुलै २०२२ ते दिनांक १३ जुलै 
२०२२ पर्यंत तीन दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक ९ जुलै २०२२ 
एकूण 
- शनिवार व दिनांक १० जुलै २०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायदयासह ) 
तसेच दिनांक ८ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ 
जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . एन . बावणकर , जिल्हा न्यायाधीश - 
-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एन . 
बावनकर , जिल्हा न्यायाधीश –१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहीले असते . ” 


जिल्हा न्यायाधीश –१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . आर . एन . बावणकर , हे त्यांचे कामावर रजू 
होईपर्यंत , कार्यालयीन दिवशी न्यायीक कामाचा कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश 
-२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे व जिल्हा न्यायालयाचे 
आदेश क्रमांक व . लि . ( सांख्यिकी ) ८१ / २०२२ , दिनांक १८ जून २०२२ 
अन्वये शासकीय सुटीचे दिवशी चंद्रपूर येथील ज्या न्यायीक अधिकारी 
यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात आलेला आहे त्याचप्रमाणे उपरोक्त न्यायालयाचा 
कार्यभार ठेवण्यात येत आहे . तसेच प्रशासकीय कामाचा कार्यभार दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक ७ जुलै २०२२ . 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) -६५ ९ - २०२२ 

श्री . ए . जे . फटाले , दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) , वरोरा यांना या 
कार्यालयाचे आदेश क्र . ६०६/२०२२ , दिनांक २७ जून २०२२ अन्वये 
मंजूर करण्यात आलेल्या दिनांक २ ९ जून २०२२ ते दिनांक ०४ जुलै 
२०२२ पर्यंत एकूण सहा दिवसाची अर्जित रजा व मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीस जोडून दिनांक ०५ जुलै २०२२ ते दिनांक ०६ जुलै २०२२ 
पर्यंत एकूण दोन दिवसाची वाढीव अर्जित रजा तसेच दिनांक ०५ जुलै 
२०२२ ते दिनांक ०६ जुलै २०२२ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए . जे . फटाले , दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ) , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

ए . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . 
फटाले , दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) , वरोरा हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) , वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . ए . जे . फटाले , हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वरोरा 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


चंद्रपूर : 
दिनांक ८ जुलै २०२२ . 


( अवाच्य ) , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८७ . 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक ४८४ - बी - २-१-२०२२ . - 

श्री . जे . वाय . घुले , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट 
यांना दिनांक २० जून २०२२ ते दिनांक २७ जून २०२२ पर्यंत एकूण ७ 
दिवसांची परावर्तीत रजा वैद्यकीय कारणास्तव मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . आर . के . गुज्जर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . जे . वाय . घुले , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
न्यायीक कामकाज पाहतील व श्री . व्ही . एच . देशमुख , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम 
संभाळून श्री . जे . वाय . घुले , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट 
यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे कार्यालयीन कामकाज पाहतील . 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप -२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . वाय . घुले हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरते राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८८ . 
आदेश 


क्रमांक ४८५ - बी - २-१-२०२२.– 

श्री . एन . बी . शिंदे , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांची दिनांक २८ जून २०२२ ते दिनांक ३० जून २०२२ पर्यंत एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा पत्नीची प्रकृती ठिक नसल्यामुळे मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


श्रीमती आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . एन . बी . 
शिंदे , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा त्यांचे न्यायालयाचे 
न्यायीक कामकाज पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप -२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . बी . शिंदे हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरते राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८ ९ . 
आदेश 

क्रमांक ४८६ - बी - २-१-२०२२ . - 


श्रीमती आर . व्ही . आदोने , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांची दिनांक २० जून २०२२ ते दिनांक २ ९ जून २०२२ पर्यंत एकूण 
१० दिवसांची अर्जित रजा बंगलोर - कर्नाटक येथे धार्मीक कार्याकरिता 
कुटुंबासह जायचे असल्या कारणाने व प्रकृती बिघडल्यामुळे दिनांक १८ 
जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० जून २०२२ 
रोजीची कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती आर . 
व्ही . आदोने , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा त्यांच्या 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप -२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . व्ही . आदोने , ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश -३ व 
अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहील्या असत्या . 


वर्धा : 

दिनांक १ जुलै २०२२ . 


( अवाच्य ) , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीश , वर्धा . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९९ ० . 

अपर निबंधक ( प्रशासक ) , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा - ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था - सआ -५ - खर्च 
वसुली आदेश -२०१८ , दिनांक ६-४-२०१८ . 


( २ ) 

या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था - सआ - ५- वसुली 
अधिकारी नियुक्ती - फेरनियुक्ती - २०१८ , दिनांक ३१-१० २०१८ . 


( ३ ) गांधीबाग सहकारी बँकेकडील प्रस्ताव बँकेकडील प्रस्ताव 
जा . क्र . ७०-२०२२-२३ , दिनांक २६-४-२०२२ व संचालक 
मंडळ सभा दिनांक २४-३-२०२२ ठराव क्रमांक १८ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये आदेश 


२७ 


क्रमांक ना . बँक १ - सआ - गांधीबाग सहकारी बँक - का.क . १५६ - अधिकार 
११३२-२०२२ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासक ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये गांधीबाग सहकारी बँक लि . , नागपूर या बँकच्या खालील 
अधिका - यांना त्यांच्या नावपुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व 
कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व 
कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाही पुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 
अनुसूची 

अधिकार प्रदान शक्तीची कार्यक्षेत्र 
करावयाचे व्याप्ती 

अधिका - याचा 


अ . अधिकार प्रदान 
करावयाचे 

क्र . 

अधिका - याचे 


हुद्दा 

( ३ ) 


नाव 

( १ ) 

( २ ) 

१ श्री . एन . बी . राऊत व्यवस्थापक , 


वसुली 

२ श्री . एस . एम . शेख ज्युनिअर 

ऑफिसर 


( ४ ) 

( ५ ) 

वसुली महाराष्ट्र राज्य 
अधिकारी 


वसुली नागपूर , भंडारा , 
अधिकारी चंद्रपूर , वर्धा 
व अमरावती 
जिल्ह्यापुरुते . 


अटी : 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , 
नियम यांतील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . तसेच आपले नाव , पदनाम व भ्रमण दुरध्वनी नमूद करावा . 


२८ 


३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर 
करावी . 

· 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
काढून 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४- प्र . क्र . २३१-१५ - स , दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


७. वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे . 


66 


८. वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
वसुली अधिकारी ” गांधीबाग सहकारी बँक लि . , नागपूर असा फलक 
लावता येईल . 


९ . वसुली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका व अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीनी तीन वर्षातून किमान 
एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसाचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे 
आवश्यक राहील . 

दिनांक १८ मे २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९९ १ . 

वाचा - ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था - सआ - ५ - खर्च - 
वसुली आदेश - २०१८ , दिनांक ६-४-२०१८ . 


( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था - सआ - ५- वसुली 
अधिकारी नियुक्ती - फेरनियुक्ती - २०१८ , दिनांक ३१-१० २०१८ . 

( ३ ) शिक्षक सहकारी बँके लि . , नागपूर यांचा दिनांक ५-४-२०२२ 

चा प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये आदेश 

क्रमांक ना . बँक- १ - सआ- शिक्षक बँक , नागपूर - का.क. १५६-१३८० 
२०२२. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासक ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये शिक्षक सहकारी बँक लि . , नागपूर या बँकच्या खालील 
अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व 
कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व 
कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाही पुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

अनुसूची 

अधिकार प्रदान शक्तीची कार्यक्षेत्र 
करावयाचे व्याप्ती 

अधिका - याचा 


क्र . 

अ अधिकार प्रदान 
करावयाचे 
अधिका - याचे 


नाव 

( १ ) 

( २ ) 

( ४ ) 

१ श्री . दिपक व्यवस्थापक वसुली 

मारोतराव पानसरे 

अधिकारी 


२ श्री . सुधाकर 
कृष्णाजी बोधाने 

३ श्री . रमेश 


राजाराम नरड 


हुद्दा 

( ३ ) 


सहा . 


व्यवस्थापक 

पर्यवेक्षक 


( ५ ) 

यवतमाळ जिल्हा 


वसुली नागपूर जिल्हा 

अधिकारी 


वसुली नागपूर व वर्धा 

अधिकारी जिल्हा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ - प्र . क्र . २३१-१५- स , दिनांक 

अनुसूची- चालू 
( ३ ) 

२३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


( १ ) 

( २ ) 

४ श्री . मनोज 


टिकारामजी 
चक्रधरे 


५ श्री . नरेंद्र 

अर्जुनराव 

सोमकुंवर 

६ श्री . शशिकांत 


मधुकरराव 

पाठक 

७ श्री . महेंद्र 


कंठीरामजी 

सोमनाथे 


८ श्री . सुनिल 
उमाजीराव 

ईटनकर 

९ श्री . शेषराव 

पुंडलिकराव 

महल्ले 


उपमहा 

व्यवस्थापक 


उपमहा 

व्यवस्थापक 


सहा . 
व्यवस्थापक 


व्यवस्थापक वसुली महाराष्ट्र राज्य 
अधिकारी 


सहा . 

व्यवस्थापक 


( ४ ) 

( ५ ) 

वसुली महाराष्ट्र राज्य 
अधिकारी 


पर्यवेक्षक 


वसुली वर्धा जिल्हा 
अधिकारी 


वसुली गडचिरोली 
अधिकारी जिल्हा 


वसुली चंद्रपूर जिल्हा 

अधिकारी 


वसुली भंडारा जिल्हा 
अधिकारी 


अटी : 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकरी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , 
नियम यांतील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांना सादर 
करावी . 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

ना . - एक -८ ( १६८८ ) . 


२ ९ 


७. वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे . 


८. वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
‘ वसुली अधिकारी ” , शिक्षक सहकारी बँक लि . , नागपूर असा फलक 
लावता येईल . 


९ . वसुली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका व अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . तसेच आपले नाव , पदनाम व भ्रमण दुरध्वनी नमूद करावा . 


१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीनी तीन वर्षातून किमान 
एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसाचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे 
आवश्यक राहील . 


पुणे : 

दिनांक १३ जून २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासक ) , 

सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९९ २ . 

जीएनएल ( एस ) –१२३८-२०२२ , दिनांक २ ९ जून २०२२ आहे . 

सदर संस्थेचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था ” व उपवर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” असे आहे . संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) प्रमाणे करण्यात येत आहे . 


३० 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

1 


वाचा - ( १ ) या कार्यालयाद्वारे पारीत , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) चे आदेश क्र . ३०१२ , दिनांक 

१ ९ - ६-२०१७ . 

२ ) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर या 
कार्यालयाचे पदोन्नती आदेश क्र . आस्थापना - बदली - वर्ग - ३ 
का.अ.स.श्रे . - १ - ससअ - १८०५-२१ , दिनांक ९ - ८-२०२१ . 
आदेश 

क्रमांक उपनिश -२ - अवसायन आदेश - बदल- ३१६८-२०२१ 
ज्याअर्थी , या कार्यालयाचे वाचा क्र . ( १ ) चे आदेशानुसार शुभम 
नागरी सहकारी पत संस्था मर्या . , नागपूर या संस्थेचे अवसायक म्हणून 
श्री . सी . ए . बोदड , सहकार अधिकारी , श्रेणी -२ अंतर्गत उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नागपूर शहर -२ यांची नियुक्ती करण्यात आली होती व 
मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर यांचे संदर्भिय 
क्र . ( २ ) चे आदेशान्वये त्यांची बदली या कार्यालयाचे आस्थापने करुन 
दुस - या कार्यालयात करण्यात आलेली असल्याने सदर संस्थेचे अवसायनाचे 
पदभार दुस - या कर्मचा - याकडे देणे क्रमप्राप्त ठरते . 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
व १०३ महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांचे अधिसूचना क्रमांक राजस- १०१२ - प्र . क्र . २२२-५ - स , दिनांक 
१० सप्टेंबर २०१२ अन्वये मला प्राप्त झालेला अधिकाराचा वापर करुन 
मी , जयंत पालटकर , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर शहर - २ 
याद्वारे श्री . सी . जे . भुसारी , सहकारी अधिकारी श्रेणी -१ अंतर्गत उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नागपूर शहर -२ ह्याची शुभम नागरी सहकारी पत 
संस्था मर्या . , नागपूरचे अवसायक म्हणून श्री . सी . ए . बोदड , सहकार 
अधिकारी श्रेणी -१ यांचे जागी नियुक्ती करीत आहे . 


नागपूर शहर -२ : 

दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१ . 


जयंत पालटकर , 
उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , नागपूर शहर- २ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९९ ३ . 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक सनिला - नियमन - संस्था नोंदणी अधिसूचना - ९४०-२०२२. 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . लाखनी याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे “ जय भोले बहुउद्देशीय सुशिक्षीत बेरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , मचारना , ता , लाखनी , जि . भंडारा " ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार 
नोंदविण्यात आली आहे . सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बीएचडी - एलकेएन 


लाखनी : 

दिनांक २ ९ जून २०२२ . 


प्रमोद प्र . हुमणे , 
सहाय्यक निबंधक , 

सहकारी संस्था , ता . लाखनी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९९ ४ . 

वाचा - ( १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . अडीएम - १८४ 
१५६ , दिनांक १ ९ - ३-१९ ६८ . 


( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल -१६०५ - प्र . क्र . १२० 
१५ - स , दिनांक २-४-२००५ . 


( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . ना . बँक - डी - ४ - न.पत 
क्र . १५६ प्रशिक्षण -०५ , दिनांक १३-७-२००५ . 


( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . ना . पत - डी - ४ - पत 
क . १५६-११ , दिनांक २१-११-२०११ . 


( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १ ९४२ 
२०१३ , दिनांक ५-१२-२०१५ रोजीचे आदेश . 


( ६ ) मा . अध्यक्ष / व्यवस्थापक मैत्रेय मागासवर्गीय ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पत संस्था मर्या . , देवरी , र . नं . १३३ ९ , यांचे पत्र 
क्र . - वसुली अधिकारी नियुक्ती १५६ - ११८-२०२२ , दिनांक 
१८-४-२०२२ ( व्यवस्थापन समिती ठराव क्र . ४ , दिनांक ५-३-२०२२ . ) 


( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक क्र . पत संस्था 
सआ - ५ - वसुली अधिकारी नियुक्ती - फेरनियुक्ती - २०१८ , दिनांक 

३१-१०-२०१८ . 


( ८ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्र . २४७४ - पत संस्था 
सआ - ५ - वसुली अधिकारी नियुक्ती - फेरनियुक्ती - २०१८ , दिनांक 

३१-१०-२०१८ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व 
नियम १०७ अन्वये आदेश 


क्रमांक सनिद - वि.२- मैत्रेय - मा . पत संस्था - १५६ - वसुली अधिकारी 
नियुक्ती -५४५ - 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , ह . भ . 
काळीकर , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . अर्जुनी मोरगाव या 
आदेशान्वये मैत्रेय मागासवर्गीय ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था 
मर्या . , देवरी , र . नं . १३३ ९ या संस्थेच्या खालील दर्शविलेल्या अधिका - यास 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 
३१ 

अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणत्राची अंमलबजावाणी / कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) नियम १०७ 
अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसूल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकारी खालील अटीस राहून या आदेशाचे दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात 
घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार वसुलीची 
कार्यवाही करावी . 

अनुसूची 

अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची कार्यक्षेत्र 
केलेल्या केलेल्या 

व्याप्ती 

अधिका - याचे 

अधिका - याचा 


अ . 

क्र . 


( १ ) 

१ 


नाव 

( २ ) 

पवन डी . धार्मिक , विशेष वसुली 

खात रोड , भंडारा 

जप्ती अधिकारी 

व विक्री 

अधिकारी 


हुद्दा 

( ३ ) 


( ४ ) 

विशेष 

वसुली 

जप्ती 


( ५ ) 

संस्थेचे कार्य 

क्षेत्रापुरते 

मर्यादित . 


अधिकारी 

व विक्री 
अधिकारी 

सदर्हु आदेश खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून निर्गमित करण्यात 
येत आहे . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियमनुसार मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , 
नियम यांतील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात 
अ -३ , अ -४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे . त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्हयामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक , 
यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली असलेल्या व्यक्तीची बदली 
झाल्यास व सेवा नियुक्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा मृत्यू झाल्यास अश्या अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप 
रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा 
भरणा वसूल केलेल्या महिन्यात , चलनाचे शासकीय कोषागारात 
करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या सरचार्ज , त्याच शासकीय 
कोषागारात केलेल्या भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी . या बाबतचा नमुना अ १ अ - २ , अ - ३ , अ -४ , सोबत 
जोडलेला आहेत . 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ 
दि . बेसिन कॅथेलिक को- ऑफ बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निर्दशनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , 
प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अश्या व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


( ९ ) वसुली अधिका - यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन 
नियुक्ती आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येत नाही . त्या ऐवजी वसुली दाखल 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ , नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे . 


( १० ) वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
वसुली अधिकारी , मैत्रेय मागासवर्गीय ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत 
संस्था मर्या . देवरी , र . नं . १३३ ९ / ०२ , ता . देवरी असा फलक लावता 
येवू शकेल . 


( ११ ) वसुली अधिका - याचे पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना 
कर्जदाराच्या / जामीनदाराचा पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका व 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर 
पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण संवितरण 
अधिकारी / पगार करणारा अधिकारीयांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल 
करण्याची कारवाही करावी . 


( १२ ) वसुली अधिका - यास थकबाकीदाराकडन वसुली दाखल्या नुसार 
वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतेही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


( १३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे -१ यांचे संदर्भिय परिपत्रक क्र . ( ०७ ) नुसार एक वसुली 
अधिकारी एका वर्षामध्ये जास्तीत जास्त १०० वसुली दाखवल्यावर 
प्रभावीपणे कार्यवाही करून शकत असल्यामुळे एक वसुली अधिका - याकडे 
त्यापेक्षा अधिक वसुली दाखले देण्यात येवू नये . तसेच प्रलंबित असलेल्या 
दाखल्याची संख्या विचारात घेवून प्रति अधिका - यास जास्तीत जास्त १०० 
वसुली दाखले देण्याचे करून आवश्यक तेवढया वसुली अधिका - याच्या 
नियुक्त्या प्रस्तावित करणे बाबत नमूद आदेशाच्या अधीन राहून सदरचे 
आदेश निर्गमित केला असे . 

सदर आदेश मी आज दिनांक ११ मे २०२२ रोजी पारित केला आहे . 


अर्जुनी मोरगाव : 
दिनांक ११ मे २०२२ 


ह . भा . काळीकर , 
सहाय्यक निबंधक . 

सहकारी संस्था , तालुका अर्जुनी मोरगाव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


